राष्ट्रीय व्हायरल हिपॅटायटीस नियंत्रण 
कार्यक्रमांतर्गत Hepatitis B व 
Hepatitis ७ च्या तपासणीसाठी Rapid 
Kits खरेदी करण्याच्या निविदा प्रक्रियेस 
प्रशासकीय मान्यता मिळण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः प्रशामा-१२२१/प्र.क्र.०४/आरोग्य-७ 
१० वा मजला, गो. ते. रूग्णालय संकूल इमारत, 
नवीन मंत्रालय, मुंबई - ४००००१. 
दिनांक : ०२ फेब्रुवारी, २०२१. 


वाचा :- 
सहसंचालक (रुग्णालये), आरोग्य सेवा आयुक्तालय, मुंबई यांचे पत्र क्र.राआसो/एनव्हीएचसीपी 
किट्स/प्रशासकीय मान्यता/९४०२८/२०२१, दिनांक २२.०१.२०२१. 


प्रस्तावना :- 
राज्यातील ३५ जिल्ह्यांमध्ये राष्ट्रीय व्हायरल हिपॅटायटीस नियंत्रण कार्यक्रमांतर्गत ९ आदर्श 


सुश्रुषा ae (Model Treatment Centers- MTC) व २७ सुश्रुषा केंद्रे 1881181 Centers- TC) 3% 


Hepatitis B व Hepatitis ७ च्या तपासणीसाठी Rapid Kits खरेदी करण्याच्या निविदा प्रक्रियेस 


प्रशासकीय मान्यता देण्याची बाब विचाराधीन होती. त्याबाबत शासन पुढीलप्रमाणे निर्णय घेत आहे. 


शासन निर्णय :- 


राष्ट्रीय आरोग्य अभियानांतर्गत सन २०२०-२१ या वर्षाकरीता प्रकल्प अंमलबजावणी 


आराखडा FMR Code ६.२.२३.२ मध्ये मान्यता प्राप्त झालेल्या निधीतून Hepatitis 8 व Hepatitis C 


च्या तपासणीसाठी Rapid Kits खरेदी करण्यास प्रशासकीय मान्यता देण्यात येत आहे. 


प्रस्तावित खरेदीचा तपशिल 
Sr.No. Name of Kit Approximate Cost Quantity Approximate 
per Unit (Rs.) Total (Rs.) 
1 HBsAg 6.00/- 496500 2979000/- 
2 HCV 14.00/- 396500 5551000/- 
Total... 893000 8530000/- 


शासन निर्णय क्रमांकः प्रशामा-१२२१/प्र.क्र.०४/आरोग्य-७ 


वित्तीय तरतुद 
Budget 
FMR Particulars GOI Remarks approved 
(Rs in Lakhs) 
Approved Rs. 349.03 lakh for kits. HBsAg 
and Anti HCV tests will be procured centrally 
6.2932 Kits and supplied to the state as kind grant. Viral 349.03 
load, Anti HAV and anti HEV will be 
provided as cash grant and to be procured at 
state level. 


सदरची प्रशासकीय मान्यता पुढील अटींच्या अधीन राहून देण्यात येत आहे:- 


१) 


र) 


4) 


सदर औषधी व साहित्य सामुग्रीची आवश्‍यकता / मागणी याची शहानिशा / खातरजमा 
करण्यात यावी. त्यानंतरच सदर बाबींच्या खरेदीसाठी निविदा प्रक्रिया राबविण्यात यावी. 


सदरहू औषधी व साहित्य सामुग्रीचे विनिर्देश गरजेनुसार व अद्ययावत असल्याची खातरजमा 
करण्यात यावी. खरेदी करावयाच्या बाबींचे तांत्रिक विनिर्देऱा (Technical specification) 
संबंधित तज्ञांनी (तांत्रिक समिती / अधिकारी) यांनी मान्य केलेल्या विनिर्देशानुसार असावेत. 
तसेच, सदर तांत्रिक विनिर्देशा (8०911०8) specification) हे कोणत्याही विशिष्ट कंपनीला 
फायदा होईल san रितीने तयार केलेले नसल्याबाबत खातरजमा करण्यात यावी. पीआयपी 
मध्ये मंजूर असलेल्या बाबींच्या तांत्रिक विर्निदेशानुसार मागणीपत्र पाठविण्याची जबाबदारी 
संबंधीत कार्यक्रम प्रमुखांची राहिल. प्रस्तावातील समाविष्ट असलेल्या बाबींचीच खरेदी 
करण्यात यावी. 


शासन निर्णय, उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, क्र. भांखस-२०१४/प्र.क्र.८२/भाग-॥/ उद्योग- 
४, दिनांक १ डिसेंबर, २०१६ अन्वये प्रसिध्द करण्यात आलेल्या शासकीय विभागांनी 
करावयाच्या कार्यालयीन खरेदीसाठीच्या कार्यपध्दतीची सुधारीत नियमपुस्तिका यामधील 
तरतूदीनुसार विहित खरेदी प्रक्रिया राबविण्यात यावी. 


प्रशासकीय मान्यता देताना प्रस्तावित खरेदीचे दर हे अंदाजित आहेत. त्यामुळे खरेदी 
प्रक्रियेअंती दर निश्चित करण्यात यावा. सदर दर हा बाजार भावापेक्षा कमी असल्याबाबत 
आणि संबंधित पुरवठादाराने या बाबीचा इतर ठिकाणी ज्या दराने पुरवठा केला आहे, त्या 
दरापेक्षा जास्त नसल्याबाबत खातरजमा करण्यात यावी. 


खरेदी करण्यात येणाऱ्या बाबींची पुरवठापूर्व / पुरवठानंतर नमुना तपासणी (pre/Post 
dispatch random sample inspection) करुन उचित व योग्य विनिर्देडा (specification) 
असलेल्या वस्तुंचीच खरेदी करण्यात येईल, याची खात्री करण्यात यावी. 

पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः प्रशामा-१२२१/प्र.क्र.०४/आरोग्य-७ 


६) खरेदी करण्यात येणाऱ्या बाबींचा पुरवठा झाल्यानंतर त्यांची साठवणूक व वितरण (storage & 
distribution) करणे तसेच, पुरवठा साखळी व्यवस्थापन (Supply chain management) आणि 
वस्तुसूची AACA (Inventory Management) योग्य पध्दतीने करुन सदर बाबी विनावापर 
पडून राहणार नाहीत व त्यांचा विहीत मुदतीत वापर होईल, याची दक्षता घेण्यात यावी. 


७ सदरहू खरेदीसाठी होणारा खर्च प्रकल्प अंमलबजावणी आराखडा सन २०२०-२१ मधील FMR 
Code ६.२.२३.२ या घटकांतर्गत उपलब्ध असलेल्या अनुदानातून भागविण्यात यावा. सदरची 
खरेदी प्रशासकीय मंजुरीच्या विहित कालावधीत पूर्ण होईल याची दक्षता घ्यावी. 


८) तसेच, या बाबींच्या खरेदी द्विरुक्ती (Duplication) होणार नाही, याची दक्षता घेण्यात यावी. 


९) संपूर्ण खरेदी प्रक्रिया राबविताना केंद्रिय दक्षता आयोगाच्या मार्गदर्शक सूचनांचे (CVC 
Guidelines) तंतोतंत पालन करण्यात यावे. 


१०)शासन निर्णय, वित्त विभाग, क्र. विअप्र-२०१३/प्र.क्र.३०/भाग-२/२०१३/विनियम, दिनांक १७ 
एप्रिल, २०१५ सोबतच्या परिशिष्टातील वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका १९७८, भाग-पहिला 
उपविभाग-दोन मधील अ.क्र.४ नियम क्र.७ समोरील स्तंभ क्र.६ येथील अटींची पूर्तता 
करण्यात यावी. 


११) खरेदी प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर खरेदी समितीच्या मान्यतेनंतरच पुरवठा आदेश निर्गमित 
करण्यात यावेत. 


उपरोक्त अनुक्रमांक १ ते ११ येथे नमूद अटींची पूर्तता करण्याची व खरेदी नियमानुसार व 


आवश्यकते प्रमाणे आहे हे सुनिश्चित करण्याची संपूर्ण जबाबदारी आयुक्‍त (आरोग्य सेवा) तथा अभियान 


संचालक, राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, मुंबई, संचालक (आरोग्य सेवा), आरोग्य सेवा संचालनालय, मुंबई 


व कार्यक्रम प्रमुख यांची राहील. 


area निर्णय, वित्त विभाग, क्र.विअप्र-२०१३/प्र.क्र.3०/१३/विनियम, भाग-२, दिनांक १७ 


एप्रिल, २०१५ मधील वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका १९७८ भाग-पहिळा उपविभाग-दोन मधील अनु 


क्रमांक ४, नियम क्र. ७ अन्वये अवजारे, किरकोळ साधन सामग्री आणि उपक्रम संच विकत घेण्यास 


मंजूरी देण्यासाठी प्रशासनिक विभागास पूर्ण अधिकार प्रदान करण्यात आले आहेत त्यानुसार सदर 


शासन निर्णय निर्गमित करण्यात येत आहे. 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः प्रशामा-१२२१/प्र.क्र.०४/आरोग्य-७ 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२१०१२२१२२३१४६९१७ असा आहे. हा शासन 


निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


eye Digitally signed by Milind Raghunath 
Milind cia 


DN: c=IN, o=Government Of 
Maharashtra, ou=Public Health 


Department, postalCode=400032, 

R a g h (1 al a t h st=Maharashtra, 
2.5.4.20=438fa70bb728385b5c81bde244 
50c11d5ce0d99ed18a61fb5b1685722e2 


Ku | ka [| Nn | ८2003, cn=Milind Raghunath Kulkarni 


Date: 2021.02.02 13:26:46 +05'30' 


(मिलिंद कुळकर्णी) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रत: 
१) आयुक्त, आरोग्य सेवा तथा अभियान संचालक, राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, मुंबई. 
) अतिरिक्त अभियान संचालक, राष्ट्रीय नागरी आरोग्य अभियान, मुंबई. 
) संचालक (वित्त व लेख), राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, मुंबई. 
) संचालक १व २, आरोग्य सेवा, मुंबई व पुणे. 
५) सहसंचालक, आरोग्य सेवा (खरेदी कक्ष), मुंबई 
) 
) 
) 
) 


AD 


3 


9८ 


o~ 


Ud सह संचालक (आरोग्य सेवा संचालनालया मार्फत) 
सर्व सहसचिव/उपसचिव, सार्वजनिक आरोग्य विभाग. 
उप संचालक, सर्व मंडळ कार्यालये. 

सर्व जिल्हा शल्य चिकित्सक (FWB मार्फत) 

qo) ad जिल्हा आरोग्य अधिकारी (FWB मार्फत) 

११) निवडनस्ती (आरोग्य-७) 


£93) 


S 


~ 


vo 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


